रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम कक्ष 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :२२ जुले, २०२२ 


वाचा : 
१) झासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम 
कक्ष, दिनांक ०९ मे, २०२२. 
२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-१/आस्था-३/शासन स्तर/ज्येष्ठता सुची- 
२०२२/८७६, दिनांक १७ जून, २०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन दिनांक ०९ मे, २०२२ 


रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठता सूची संबंधितांच्या 


निदर्शनास आणून देण्यात आली असून त्यावर आक्षेप प्राप्त झाले नसल्याबाबत संचालक (रेशीम) यांनी 


संदर्भाधीन दिनांक १७ जून, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्याअनुषंगाने रेशीम 


संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. संचालक (रेशीम) यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधित 


अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम कक्ष 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७२२१२०५३८१२०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KISHOR 
DAULAT PATIL 

सहपत्र :- प्रपत्र-अ (किशोर पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, बी विंग, आयुक्‍त 
कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालयामार्फत). 


प्रत, 
निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-अ 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम कक्ष, दिनांक २२ जुले, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. | ज्येष्ठता नाव प्रवर्ग । जन्मतारीख नियुक्ती | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 

नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 

बदलला पदोन्नती) । मानीव दिनांक 

असल्यास 

त्याचा 

दिनांक) 
(Y (२ (Y (8) (Y) (द) (9 (2) (९) (7०) (7% 
heard a ल श्री. Hes भिमराव ढवळे अ.जा. । ०५.०१.१९७४ | ११.०८.२००६ | सरळसेवा | १.०८.२०१३ | 39.09.2032 | एम.एस.सी. Pm 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


